वनसंरक्षण सर्वसाधारण संरक्षण या 
योजनेत्तर योजनेखालील अस्थायी पदे 
सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०३/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४५/फ-६, 
दि.३१.३.२०२० 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४५/फ-६, 
दि.३०.९.२०२० 
३) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्रक्र.३९(२०-२१)/२१६, दि.२२.२.२०२१. 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

वनसंरक्षण सर्वसाधारण संरक्षण या योजनेत्तर योजनेखाळीलळ ७९ अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०२० ते दि.३१.८.२०२० पर्यंत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाअन्वये तसेच दि.१.९.२०२० 
ते दि.२८.२.२०२१ पर्यंत संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
आता संदर्भ क्र.३ येथील उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर 
यांचेकडून वन संपतीचे सर्वेक्षण या योजनेत्तर योजनेखालील ७९ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२१ ते 
दि.२८.२.२०२२ पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या 
दि.१५.२.२०२१ च्या शासन निर्णयाअन्वये अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२१ ते दि.३१.८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान eves आहेत. 
२. वित्त विभागाने प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार व उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, वनसंरक्षण सर्वसाधारण 
संरक्षण या योजनेत्तर योजनेखालील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील एकूण ७९ 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०३/फ-६ 


३. सदर ७९ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान शिर्ष - २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन योजनेत्तर 
०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास पुननिर्मीती, (०३) अग्नीपासून वनांचे संरक्षण, (०३)(०१) 
अग्नीपासून वनांचे संरक्षण (२४०६०१३१), ०१ वेतन वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.२.२०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२३१४३७३८१६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कि 
G AJ ENDRA piattally Sig ed by GAJENDRA PRAKASH 


GAJENDRA PRAKASH NARWANE, C = 


PRAKASH NARWANE W.8= Maharashtra, o = 


Maharashtra, OU = REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT 
Date: 2021.03.23 14:43:42 +05'30 


(Taig नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 

प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव (पश्चिम बोरीवली), मुंबई. 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळ, ठाणे, नाशिक, 
कोल्हापूर, धुळे, औरंगाबाद. 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-६, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वित्त विभाग, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कार्यासन ब-१/फ-२/फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०३/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०३/फ-६ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 

अ. क्र. पदनाम पदसंख्या 
fae वनरक्षक ५८ 
२. सठास्त्र पोलीस शिपाई 1१ 
३. वाहनचालक प 
४. बिनतारी यंत्रचाळक & 
षु. बिनतारी यंत्रचालक वनपाल ९ 

एकुण पदे ७९ 

GAJENDRA च one tere rnertt a 


O = Government Of Maharashtra, 


PRAKASH NARWANE oite:zoetos2s ta4sss.0530 "४ 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


